वर्ष - ११ , अंक - ७ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 


नाशिक , १२ जुलै २०२२ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारुप आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नपा -२ / ९ ०७ / २०२२ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ 
मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे ) नियम , २००५ व सुधारणा नियम , २००६ नुसार 
मी , गंगाथरन डी . , जिल्हाधिकारी , नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , त्रिंबक नगरपरिषदेच्या दिनांक ६ जून २०२२ रोजी 
घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

१ 


सत्यमेव जयते 


Nashik , 12th July 2022 . 


भाग -१ अ ( ना.वि. ) एच -१३२ 


श्रीमती त्रिवेणी सोमनाथ तुंगार 


Name of the Vice - President elected 

1 

Smt . Triveni Somanath Tungar 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


[ पृष्ठे ०२ 


नगरपरिषदेचे नाव 

२ 

त्रिंबक नगरपरिषद , जिल्हा नाशिक . 


DRAFT ORDER 

No. Desk - 2 / Mun - 2 / 907 / 2022.- In exercise of the powers vested to me , under Section 51 - A ( 4 ) of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and Maharashtra 
Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule , 2005 and Revised Rule , 2006 , I , Gangatharan D. the 
Collector , Nashik hereby publish the name of the following person , who has been declared elected as 
Vice - President of the Municipal Council , Trimbak in the election held on 6th June 2022 . 

Schedule 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


Name of the Municipal Council 
2 

Trimbak Municipal Council , district Nashik . 


GANGATHARAN D. , 

Collector , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

प्रारुप आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नपा -२ / ९ ०७ / २०२२ . – महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १ ९ , २० 
पोट - कलम ( १ ) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , मध्य उप - विभाग , असाधारण क्रमांक १ ९ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० 
मधील अधिसूचना मधील ६ नुसार नगरपरिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांची नावे प्रसिध्द करणे याप्रमाणे नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे 
शक्य तितक्या लवकर जिल्हाधिकारी , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी पाठविल अशी तरतूद केलेली आहे . सदर तरतुदीनुसार 
मी , गंगाथरन डी . , जिल्हाधिकारी , नाशिक या आदेशाद्वारे जाहीर करतो की , पेठ / सुरगाणा / कळवण / दिंडोरी / निफाड नगरपंचायतीच्या 
दिनांक २३ मार्च २०२२ व दिनांक २२ जून २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या नामनिर्देशित सदस्य पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


२ 


अ . क्र . 


१ 

२ 

३ 


५ 


नाशिक , १२ जुलै २०२२ . 


Sr. No. 

1 

2 

3 


4 


5 


LO 


न.प. / न.पं. चे नाव 

पेठ 

सुरगाणा 

कळवण 


दिंडोरी 


निफाड 


DRAFT ORDER 

No. Desk - 2 / Mun - 2 / 907 / 2022 . – In exercise of the powers vested to me under Section 51 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and Maharashtra 
Municipal Council ( President Election ) Rule , 2005 , and Revised Rule , 2006 , I , Gangatharan D. the 
Collector , Nashik hereby publish the name of the following person , who has been declared elected as 
Nominated Persons of the Municipal Council , Peth / Surgana / Kalwan / Dindori / Niphad in the election 
held on 22nd June 2022 . 


Municipal Council 

Peth 

Surgana 

Kalwan 


Dindori 


निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 

श्री . शेख आबेदिन इब्राहिम 

श्री . रमेश भिका थोरात 

श्री . किशोर कौतिकराव सुर्यवंशी 
श्री . अजय मधुकर मालपुरे 
श्री . जाधव संतोष जनक 


Niphad 


श्री . शेख बुरोनोद्दीन फकरोद्दीन 
सौ . तातेड सविता राहुल 
श्री . संदीप भाऊसाहेब शिंदे 


SCHEDULE 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


Name of Elected Person 

Mr. Sheikh Aabedin Ibrahim 

Mr. Ramesh Bhika Thorat 

Mr. Kishor Kautikrao Suryavanshi 

Mr. Ajay Madhukar Malpure 


Mr. Jadhav Santosh Janak 

Mr. Shaikh Buranoddin Fakaroddin 


Mrs. Tated Savita Rahul 

Mr. Sandip Bhausaheb Shinde 


GANGATHARAN D. , 
Collector , Nashik . 


Nashik , 12th July 2022 . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


